दिनांक 92 ते 94 जानेवारी, 2023 या 
कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कुस्ती व ग्रिको रोमण स्पर्धा 
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी आयोजित केलेल्या निवड चाचणीसाठी 
झालेल्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१५५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- १. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक 
५९/०२/२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक २३.११.२०२२. 

२. २. शासन निर्णय क्र.शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग-अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे- 
२,दि.१७.१०.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कुस्ती/२०२२-२३ 
,दि.१५.१२.२०२२ व २७.१२.२०२२ 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२२-२३/का-४/१३५८, दि.२६.१२.२०२२. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक १२ ते १५ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत मनि मारजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती व ग्रिको रोमण स्पर्धा २०२२-२३ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. 
१० डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे व निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.१,३५,८००/- 
(रुपये एक लाख पस्तीस हजार आठशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व वितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग व ट्रॅकसुट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसुट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, 
या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ७ ते ९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक १२ ते 
१५ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक of जानेवारी, 2023 (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१५५/क्रीयुसे-२ 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९,दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधीळ तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. ०७ ते १५ जानेवारी, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 30 जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग area निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा- 
८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहील. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच रक्‍कम शिल्लक राहिल्यास ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 
८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११११७०४२९०९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ram das G an pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


D h um al AND SPORTS DEPARTMENT 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१५५/क्रीयुसे-२ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११.सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२.वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचाळलनालयामार्फ़त) 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० 032 

१६.संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


विवरणपत्र “अ” 


दिनांक १२ ते १५ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
कुस्ती संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट विभाग / कार्यालय 


गजानन गंगाधर देगलूरे, । नाही । नाही | उप वनसंरक्षक, अलिबाग. 
‘miei [| 
धनंजय म लघु पाटबंधारे विभाग, शिराळा. 
SS 0000000” 
२ | श्री. आकाश शि. पोवार, वस्तू व सेवाकर विभाग, CAT मजला, राज्य आयुक्तांचे 
hes hal 
४ । श्री. आनंदा चंद्राप्पा खाने, उप वनसंरक्षक, अलिबाग 
ae eee 
५ । श्री. संदीप चंद्रकांत मांडवेकर, [ata । होय | sete र 
SS 
६ | श्री. महेश घुले, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ,पुणे ,जिल्हा -पुणे. 
heal bal 
७ श्री. मनोज रामनाथ राजुरकर १ जलसंधारण अधिकारी, जलसंधारण 
वाहन चालक उपविभाग, चांदुर बाजार. 


८ | श्री. मनेष बा. पाचरणे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, शहापूर, 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी जिल्हा- ठाणे 
g हनुमंत खरात, लिपिक al al वनपरिक्षेत्र तानसा (वन्यजीव) ता. शहापूर, जिल्हा - ठाणे 


GRECO ROMAN MEN'S 


विलास वाघमारे. वनपरिक्षेत्र कार्यालय पाटन, जिल्हा- सातारा 
“lemme [fl 
११ | श्री. गोविद नवनाथ बडे, राज्यकर उपायुक्त यांचे कार्यालय, वस्तू ब सेवा कर भवन 
१२ | श्री. सुभाष पाडेकर, क मीण रुग्णालय, पारगाव, तालुका हातकंगडे. 
दोडा गान हन bea 


नह 
विजय नरळे परिक्षेत्र वन अ९ (प्रा) कोरेगांव यांचे 
“remorse "|." [७४५ आणीत कोणं 
१५ | श्री. दिपक पाटील, शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, कोल्हापूर 
hal eal 
१८ फिरोज शेख होय | होय । वस्तू ब सेवा कर भवन, स 
= 


क्रीडा अधिकारी (प्रशिक्षक) 


FREE STYLE (WOMEN) 


१८ | श्रीमती आश्विनी भाऊसाहेब Sa] होय 

™ 

१९ | श्रीमती सोनाली संजय शिंदे होय । होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय तुळशी, सं.गां. राष्ट्रीय उद्यान, 
लिकर अचिकारी [| | बोरीवली. मुंबई 

२० | श्रीमती मनिषा रविंद्र ऱ्हायकर, । होय । होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय गगनबावडा (साळवण) 
lmieciet | तता कणे 
२१ | श्रीमती प्रियंका सु. येरेडकर, | होय । होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय , कोल्हापूर. 
lire [ff 


२२ | श्रोमती पुजा मोहन नरुटे, होय | होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय, पन्हाळा, कोल्हापूर. 

| 
२३ श्रीमती पूनम बाबूराव नवगिरे, जिल्हा ब्र धकारी, SETS 

० || 


२४ | श्री. पांडुरंग पाटील, 
राज्य उत्पादन निरिक्षक 


(प्रशिक्षक) 


सहायक कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १२ ते १५ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२२-२३ महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र |ख तपशिल 1 रुपये | 
अ) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. (प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्चइ.) | १,००० 
१) । निवड चाचणी- पंचाचे मानधन. २,००० 
२) । खेळाडू, अधिकारी यांना चहा/अल्पोपहार यावरील खर्च. २,००० 
३) । प्रथमोपचार खर्च. ५०० 
ब) । प्रशिक्षण शिबीराव खर्च. 
१ | खेळाडू, व्यवस्थापक, प्रशिक्षण यांचे करिता खुराक यावरील खर्च. (24x 200x3) १५,००० 
२) । प्रशिक्षकांचे मानधन. २,००० 
क) | संघासाठी वैयक्तिक क्रीडा साहित्य :- 
।१_|७ट्रँकसूट रु. ८००/- प्रमाणे. ५,६०० 
2 | ७ किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ३,५०० 
३ | 22 कॉप्च्युम रु. २,०००/- प्रमाणे (डबल कलर) लाल व निळा (गरजेचे आहे) ४४,००० 
४ ।१७ सपोटर प्रत्येकी रु. ३००/- प्रमाणे. ५,१०० 
५ | २२ रिस्टबण्ड रु. १५०/- प्रमाणे. ३,३०० 
६ ।२२ firma. १५०/- प्रमाणे. ३,३०० 
७ ।२२ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे ( मंटवरील कुस्तीकरीता) २२,००० 
८ | २५ कॅनव्हास बूट प्रत्येकी रु.८००/- प्रमाणे. २०,००० 
९ । २५ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. २,५०० 
चि २५ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे (अत्यावश्‍यक) २,५०० 
aa | q | प्रथमोपचार १००० 
ड) | संकीर्ण खर्च. ५०० 
एकूण रुपये : एक लाख पस्तीस हजार आठशे फक्त १,३५,८००/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १२ ते १५ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या कुस्ती संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १० डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 
राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
। | श्री. सुभाष ढोणे, तलाठ प कायालय, कल्याण. 


य 
२ | श्री. विजय नरळे, बन परिक्षेत्र अधिकारी, कोरेगांव यांचे कार्यालय, कोरेगांव. 
| 
श्री. धनंजय व्य. महाडिक, लघु पाटबंधारे विभाग, शिराळा. 
कस्य... “कक | 


श्री. सुभाष पाडेकर, Tear ग्रामीण रुग्णालय, हातकंगडे, जिल्हा- कोल्हापूर. 


श्री. मनेष बा. पाचरणे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, शहापूर, जिल्हा- ठाणे 
नियतक्षेत्र बन अधिकारी 


श्री. दिपक ज्ञा. पाटील, कनिष्ठ लिपिक | शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, शिवाजी विद्यापीठ रोड, 
कोल्हापूर 


अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, रंकाळा, कोल्हापूर. 
श्री. गोविद नवनाथ बडे, बस्तू ब सेवा कर भवन, अहमदनगर. 
meme 
श्री. गजानन गंगाधर देगलूरे, उपवन संरक्षक, अलिबाग. 

श्री. संदीप चंद्रकांत मांडवेकर, MAH, राज्य उत्पादन शुल्क, साधुवासवानी मार्ग, पुणे. 
ककवन ककत णक 
१२ | श्री. आकाश शिवाजी पोवार , बस्तू ब सेवाकर विभाग, नोडल ०५ व ०६, माझगांव, मुंबई. 

१३ | श्रीमती पूनम बाबुराव नर्वागरे, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद 
Speman 

१४ | श्रीमती भाऊसाहेब ठुबे शी, सं.गां. 
000 


श्रीमती मनिषा रविद्र ऱ्हायकर, गगनबावडा (साळवण) 


नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


१६ | श्रीमती सोनाली संजय शिंदे शी, सं.गां. राष्ट्रीय उद्यान, ब ढे 
[निकेतन emt | प 

१७ | श्री. मनोज रामनाथ राजुरकर १ ; 
lace 


२० | श्रीमती प्रियंका सुकुमार ASH, ] 
नियतक्षेत्र बन अधिकारी 


२१ | श्रीमती पुजा मोहन नरुटे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय, पन्हाळा, कोल्हापूर. 
नियतक्षेत्र बन अधिकारी 
मती प्रियांका राजेंद्र गिरे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 


श्री. महेश घुले, कनिष्ठ लिपिक प्रादेशक परिवहन कार्यालय ,पुणे ,जिल्हा -पुणे. 


२४ | श्री. आनंदा चंद्राप्पा खाने, उपवन संरक्षक, अलिबाग. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


२५ | श्री. बिलास वाघमारे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय पाटन, जिल्हा- सातारा. 
_.निवकतरवनअधिकाते 

२६ | श्री. सतोश ना. सोनवाने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

| 
२७ | श्री. संजय म. पोफळे, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

| 
२८ | श्री. संजय बा. कदम महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

| 


Digitally signed by Ramdas Gi it Dhumal 
DN: CN = Ramdas Gi Dhi ॥, 0 =IN, 5 
Ramdas टात 
RASHTI HHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Ganpat Dhumal यण ळी 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


